तदर्थ पदोन्नतीसूची सन २०१५-१६ 
पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस अधीक्षक 
(असंवर्ग) या संवर्गातील पदावर पदस्थापना. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१७/प्र.क्र.१(१)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ४ जानेवारी, २०१७. 


वाचा :- (9) शासन आदेश क्र.रापोसे-०७१६/प्र.क्र.६७(१/पोल-१(अ), दि.१.१०.२०१६. 
(२) पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची दिनांक ३.०१.२०१७ रोजीची बैठक. 


झासन आदेश :- 

पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस अधीक्षक (असंवर्ग) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार 
करण्यात आलेल्या सन २०१५-१६ च्या तदर्थ पदोन्नतीसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या पोलीस उप 
अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना संदर्भाधीन शासन 
आदेशांन्वये पदोन्नती देण्यात आली आहे. “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व 
अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५” 
संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २८.४.२०१५ आणि दि. १६.७.२०१५ रोजीच्या 
अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार खाळील अधिकाऱ्यांना महसुली विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आले 
असून, सदर महसुली विभाग वाटपानुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पोलीस उप अधीक्षक/सहायक नवीन नियुक्तीचे 
नाव पोलीस आयुक्‍त (नि:ास्त्र) या ठिकाण 

पदावरील नियुक्तीचे ठिकाण 

ea २ ३ 8 

| श्री. विनायक ढाकणे | उपविभागीय पोलीस पोलीस अधीक्षक, नागरी 
अधीकारी, लोणावळा हक्क संरक्षण, औरंगाबाद 
उपविभाग, जि. पुणे (ग्रामीण) 

२ श्री. मितेश घट्टे उपविभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, 
अधीकारी, खेड उपविभाग, जि.रत्नागिरी 
जि. पुणे (ग्रामीण) 


२. उपरोक्त तक्त्यातील ज्या अधिकाऱ्याविरूध्द विभागीय/संक्षिप्त/प्राथमिक चौकशी/न्यायालयीन 
कार्यवाही प्रलंबित किंवा प्रस्तावित आहे, अज्ञा अधिकार्‍्यांविरूध्द सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.२.०४.१९७६ च्या परिपत्रकामधीलळ तरतुदीनुसार त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित किंवा प्रस्तावित, 
विभागीय/संक्षिप्त/प्राथमिक चौकशीअंती होणारी शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार 
असल्याचे हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना वरीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात यावी. 


शासन Sea क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.१(१)/पोल-१(अ) 


३. उपरोक्त पदोन्नती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र. २७९७/२०१५ व याचिका 
क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 


४. पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात यावी. 


५. उक्त पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त 
करून, त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी आव्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 

६. सदर WAT आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७०१०४१८५४५५०७२९ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Ka | | a S A | U Nn DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad 11.60 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई, 

८. पोळीस आयुक्त, औरंगाबाद, 

९. पोलीस अधीक्षक, पुणे/रत्नागिरी, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/पुणे/रत्नागिरी, 

११.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१२.निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


